कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई (Sepoy) 
गट-क या पदाचे सेवा प्रवेश नियम, २००८ व 
२०१२ अधिक्रमित करुन पोलीस शिपाई सेवा 
प्रवेश नियम, २०११ नुसार सेवाप्रवेश 
नियमाप्रमाणे कारागृह शिपाई भरती प्रक्रिया 
राबविणे बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१५/१६६६/प्र.क्र.३०२/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०१६. 


वाचा : 

१) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.जेएलडी ३५९७/४९/प्र.क्र.२२९/ भाग-२/पीआरएस-१, 
दिनांक १२ सप्टेंबर, २००३. 

२) गृह विभाग, कारागृह अधिनियम, १८९४ अधिसूचना, दिनांक ३१ जानेवारी २००८ व 
दिनांक of ऑक्टोबर, २०१२. 

३) गृह विभाग, मुंबई पोळीस अधिनियम, १९५१ areal, दिनांक १६ जून, २०११. 

४) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. जेएलई-१०१५/ १६६६/ प्र.क्र.३०२/१५/ तुरुंग-१, 
दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१५. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस व कारागृह हे गृह विभागाच्या अखत्यारीतील विभाग आहेत. 
कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई या पदाची भरती प्रक्रिया पोलीस शिपायांच्या भरती प्रक्रियेबरोबर 
पोळीस विभागामार्फत राबविण्याचे आदेश झालेले आहेत. तसेच, कारागृह विभागातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना पोलीस विभागातील समकक्ष पदांची वेतनश्रेणी पोळीस SOMA सेवा प्रवेश नियमात 
सुधारणा करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०४.०६.२००३ पासून लागू करण्यात आलेली आहे. 
तथापि, पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई यांचे सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीमधीळ असलेला फरक 
दूर केलेला नाही. पोलीस दलातील पोलीस शिपाई व कारागृह विभागातील कारागृह शिपाई या दोन्ही 
पदांची भरती प्रक्रिया एकत्रितरित्या राबविण्याकरीता कारागृह शिपाई सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

कारागृह विभागातील कारागृह कायदा, १८९४ अधिसूचना, दिनांक ३१ जानेवारी २००८ व 
दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०१२ ही अधिक्रमित करुन याद्वारे महाराष्ट्र शासन गृह विभागाच्या 
अखत्यारीतील व अस्थापनेवरील पोलीस शिपाई या पदाच्या सेवा भरतीकरीता अस्तित्वात असलेले 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ आदेशा, दिनांक १६ जून, २०११ चे सेवा प्रवेश नियम कारागृह शिपाई 
गट-क यांचे भरतीकरीता लागू करणेत येत आहेत. पोलीस शिपाई या पदाच्या सेवा भरतीकरीता 
अस्तित्वात असलेल्या उक्त सेवा प्रवेश नियमात वेळोवेळी बदल झाल्यास तो बदल कारागृह शिपाई 
गट क यांच्यासाठीही लागू असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१५/१६६६/प्र.क्र.३०२/तुरुंग-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०११५१७२९२६५१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 


Jaysing L हलका 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Pawara Date: 2016011613081 +05'30 


(ज.ल.पावरा) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (गृह / शहरे) यांचे खासगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (गृह / ग्रामीण) यांचे खासगी सचिव 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

महालेखापाल-१ व २ (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर 

९) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१० अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) अपर पोलीस महासंचालक (आस्थापना), मुंबई 

१२) अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण), मुंबई, 

१३)पोलीस आयुक्त, मुंबई / नवी मुंबई / पुणे / औरंगाबाद / नागपूर 

१४) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


१५) कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे / मध्य विभाग, औरंगाबाद / पूर्व विभाग नागपूर 
१६)पोलीस अधीक्षक, ठाणे / पुणे / औरंगाबाद / नागपूर 

१७) सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह / जिल्हा कारागृह / खुले कारागृह 

१८)निवडनस्ती (तुरुंग-१) गृह विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


